पहा :- 


शासन निर्णय, क्र. सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१३०/का-१३ 


प्रशासकीय मान्यता 


माढा, जिल्हा सोलापूर येथे दिवाणी न्यायाधीश 
(क.स्त) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 
यांचेकरीता २ निवासस्थाने बांधण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 


मादाम कामाम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ डिसेंबर २०२२ 


प्रस्तावना :- 


प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यू) 
६०५९/ १९९० (99)/ १४९१/२४४८१, दिनाक २५ जुलै, २०२२. 


माढा, जिल्हा सोलापूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (AAT) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 


यांचेकरिता २ निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


माढा, जिल्हा सोलापूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (क.स्त.) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग 


यांचेकरिता २ निवासस्थाने बांधकाम करण्याकरिता रु.१,३२,४९,२२१/- (रुपये एक कोटी बत्तीस 
लक्ष एकोणपन्नास हजार दानशे एकवीस फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद 
केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
आओ MAA बाबी 
।१. | मूळ इमारत तळ मजला ६३,३४,४४०/- 
२. रेन वाटर हार्वेस्टिंग १,२५,०००/- 
३. पाणी पुरवठा आणि मल:निस्सारण ३,१६,७२२/- 
४. आंतर्गत विद्युतिकरण ३,१६,७२२/- 
4. बाह्य विद्यितिकरण ३,८०,०६६/- 
&. अग्नीडामन यंत्रणा ५,००,०००/- 
बो संकिर्ण बाबी 
9 संरक्षक भिंत ९,६०,०००/- 
आह अंतर्गत रस्ते ५,००,०००/- 
र. वाहनतळ ९०,०००/- 
pao. | ०. मैदानाचे सुशोभीकरण 2,00,000/- 
94. भू-परिक्षण १,००,०००/- 
क) वैकल्पिक बाबी 
१२. एबी रुम, एरीया लाईटिंग, पंप, जनरेटर २,००,०००/- 
१३. । वातानुकुलीन यंत्रणा ५,००,०००/- 
डो इतर तरतूदी 
१४. आकस्मिक खर्च (४%) २,५३,३७७/- 
१५. । वस्तू नि सेवा कर (१२%) १८,९४,१३१/- 
१६. भाववाढ (५%) ५,२६,१४८/- 
१७. कामगार वीमा (०.५%) ५२,६१५/- 
एकूण १,३२,४९,२२१/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१३०/का-१३ 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHA 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
सोलापूर यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद 
सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था / प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१२३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकिय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही या 
दृष्टीने विशोष दक्षता घेण्यात यावी. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या 
आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ठ करु नयेत. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा 
झाल्यास याबाबत लेखी Beat प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना 
मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. एच-७, ४२१६, गृहनिर्माणावरील 
भांडवली खर्च ०१- शासकीय निवासी इमारती- woo, इतर गृहनिर्माण, (०१) न्यायदान- 
केंद्रपुरस्कृत योजना, राज्यहिस्सा (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६ ०२९१) व केंद्र हिस्सा 
(०४) (०३) - मोठी बांधकामे ५३ मोठी बांधकामे (४२१६ ०५२२) (कार्यक्रम)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर 
नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :१७३/२०२२/इमा-२, 
दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०२२ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ 
प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, 
क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
१३/विनियम, भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२२२/प्र.क्र.१३०/का-१३ 


पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 

पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 

संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 

स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१२१५१२१९१८६११२ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igital ied by NITIN V JIWANE 
GOVERNMEN’ 


(T OF MAHARASHTRA, 


NITIN V JIWANE 


D 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


AD 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. (मूळ अंदाजपत्रक व 
आराखडे यांच्यासह) 

सहायक अभियंता श्रेणी-१,सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, सोलापूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१३). 


AN 


COS ७ वाचे EO एटी वटे 


vo 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See क का. LOE Cw 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


